अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, 
यवतमाळ अंतर्गत ३ विभाग व उपविभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते 
दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-मुदतवाढ २०१८/ (८३/१८)/मोप्र २ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक - ०५/०५/२०१८ 


संदर्भः १) शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ २०१८/ ( ८३/१८)/मोप्र २, दिनांक ०१/०३/२०१८ 
2) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ यांचे जा.क्र. १८७१/आ- 9/ 
मुदतवाढ/२०१७-१८/२०१८, दिनांक २४/०३/२०१८ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क. 
दिनांक ०५/०३/२०१८ 
४) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक आढावा 2002 ( ३३५/२००२ )/आ (प्रशि), 
दि. ६/०२/२००३ 


प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिनस्त 
विभाग/ उपविभागातील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील 
शासन निर्णय दिनांक ०६/२/२००३ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ 
पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील 
कार्यालयांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक २८/०२/२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती . 


विभागाचे नांव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे आस्थापने वरील पदे 
१) निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ ॥(_ ह. | ०० 1 
२) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग,आर्णि ८८ ४ 
३) बेबळा प्रकल्प विभाग , यवतमाळ १२४ र 
२३१२ १४ 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन FIAT PAB: TETAS २०१८/ (८३/१८)/मोप्र २ 


संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही ST अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक १/३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय:- अधिक्षक अभियंता , यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ यांच्या संदर्भ क्र. २ येथील 
प्रस्तवास अनुसरुन त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांमधील खालील तक्त्यातील अस्थायी 
पदांना परिशिष्ट अ व ब नुसार दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत खालील अटींचे 
अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


विभागाचे नांव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे । आस्थापने वरील पदे 
१) निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ Pe के | ०० डु 
२)निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग,आर्णि यवतमाळ ८८ ४ 
३)बेंबळा प्रकल्प विभाग , यवतमाळ १२४ & 
२३१२ १४ 


१) उपरोक्‍त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 


२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असावीत व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावीत. 


उपरोक्त विभागातील अनुक्रमे नियत अस्थाई व रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च 
महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतूदीतून अनुक्रमे खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च, ८० 
सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (०४)( अनिवार्य ) वेतनावरील 
खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, 
(४७०१ आय १७१) या लेखाशिर्षाखाली टाकावा. 
तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष- ४७०१ 
मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरीळ भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील 
गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, 
संगणक संकेतांक क्र. (४७०१ एच ६६५) 
हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा -१, 
दिनांक २१/०९/२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार 
व उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन /निर्णयक्रमांकःमुदतवाढ २०१८/ (८३/१८)/मोप्र २ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५०८१६३७५९५१२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Abhay Kesh Yedsikar 


A b h a y Ke S h a (0 fa (0 : C=IN, ० fae nment it Of Maharashtra, ou=Water 


It, stalCode=400032, st=Maharashi 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 1f388e5f397467 


सहपत्र- परिशिष्ट 'अ' व 'ब' Yedsikar Cine वाकली 
( अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- सहपत्रासह- 

१. वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 

२. महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 

३. महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 

४. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

६. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

७. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी 
/कर्मचा-यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीच्या 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा 
केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील, याची कृपया नोंद 
घ्यावी. तसेच पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित मुदतीत शासनास सादर करावा. 

८. मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१८/८३/१८/ मोप्र -२, दिनांक ०५ /०५/२०१८ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ३१२ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत 


मुदतवाढ 
अ. क्र विभागाचे नांव पदाचे नांव अस्थायी पदे ज्या 
करीता शासन मंजुरी 
आव्यक आहे. 
१ २ ३ ५ 
्‌ कार्यकारी अभियंता निम्न | कार्यकारी अभियंता Pe 
पैनगंगा प्रकल्प विभाग, | उपअभियंता शिका शा 
यवतमाळ प्रथम लिपीक शिळे शग 
वरिष्ठ लिपीक शि 
कनिष्ठ लिपीक Ye | 
टंकलेखक ३ 
भांडारपाल |. oe 
सहाय्यक भांडारपाल = sae 
लघु टंकलेखक/ किंवा निम्न श्रेणी लघुलेखक शिकवा 
संगणक a | 
चौकीदार. a ae 
एकुण: a ० 
उपअभियंता a ee 
9 निम्न पैनगंगा प्रकल्प | कनिष्ठ अभियंता / सहा.अभि.श्रेणी-२, शा.अ. 1 ४ 
उपविभाग क्र.१ आर्णी अनुरेखक 1 १ | 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. a 
वरिष्ठ लिपीक 1 १ 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक Fg 
वाहन चालक fg 
शिपाई २ 
चौकीदार. a 
एकूण १८ 


१.२ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.२ आर्णी. 


उपअभियंता 


कनिष्ठ अभियंता / सहा.अभि.श्रेणी-२,/ शा.अ. 


9८ 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


Oo} 4 -0 -0 A) oO} ७9८6 -0 


एकुण: 


me) 
९९ 


१८३ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.३ आर्णी. 


उपअभियंता 


कनिष्ठ अभियंता / सहा.अभि.श्रेणी-२/ शा.अ. 


oc}; -9 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


“*) | -0 K]| -9 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


“) | -0 | -o 


चौकीदार. 


-O 


एकुण : 


me) 
ios 


9.8 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.४ आर्णी 


उपअभियंता 


कनिष्ठ अभियंता / सहा.अभि.श्रेणी-२/ शा. अ. 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


-०|। “) - | ©; A]  -| KC} oO}; 9७9८ | -9 


एकुण 


-O 
ios 


१.५ 


निम्न पैनगंगा उपसा 
सिंचन उपविभाग क्र. 3 
घाटंजी, जि.यवतमाळ 


उपविभागिय अधिकारी /अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 
अनुरेखक 


[oom -5 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0। A -0 -0 A) oO} 9८ -0 


एकुण: 


विभाग व उपविभाग मिळून एकुण : 


१०० | 00 


२.१ 


कार्यकारी अभियंता, बेबळा 
पाटबंधारे विभाग, 
यवतमाळ 


बेबळा कालवे उपविभाग 
क्र.२ यवतमाळ 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


सहाय्यकअभियंता/ शाखाअभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता 


विभागीय लेखाधिकारी 


प्रथम लिपीक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक 


सहय्यक आरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


भंडारपाल 


सहाय्यक भंडारपाल 


टंकलेखक 


संगणक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 
एकुण : 
उपविभागीय अभियंता 


-0_ | «८ -O -O -O | wWw ae) -O ०८  «& > -O -O -O -O 


AN 
-? | ०८ 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


०८ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O A -O Oo | A ae) -O 9्ट 


एकुण : 


-9 
ios 


२.२ 


बेबळा कालवे उपविभाग 
क्र.३ कळंब 


उपविभागीय अभियंता 


-O 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


AJ pe) pe) oc 9८ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


Oo | AD -O -O 


एकुण : 


me) 
ios 


2.3 


बेबळा कालवे उपविभाग 
क्र.४ राळेगाव 


उपविभागीय अभियंता 


-O 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


A) 9 ae} oc 9८ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO | A) -O ie) 


एकुण : 


me) 
~ 


2.8 


बेंबळा पुनर्वसन उपविभाग 
क्र.३ थाळेगाव 


उपविभागीय अभियंता 


-O 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO} A] - | OO} A - | -0| 9८ ७८ 


एकुण : 


ae) 
ios 


२.५ 


बेंबळा पुनर्वसन उपविभाग 
क्र.५, यवतमाळ 


उपविभागीय अभियंता 


-O 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-०| AJ] - | -9 |“) -0 | 0] 9८ | ७८ 


एकुण : 


एकूण पदे बेंबळा पाटबंधारे विभाग 


१२४ 


कार्यकारी अभियंता, निम्न 
पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, 
आर्णी 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


सहाय्यकअभियंता/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता 


विभागीय लेखाधिकारी 


प्रथम लिपीक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक 


सहय्यक आरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 
भंडारपाल 


सहाय्यक भंडारपाल 


टंकलेखक 


an -O ae) ०७८ | «८ -O -O -O ae) ae) 


संगणक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0_ | «८ ae) Oo Oo 


एकुण : 


an 
०८ 


२३.१ 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.१ आर्णी 


उपविभागीय अभियंता 


ae) 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


A) -9 -0_। A) -9 -9 9्ट 9८ 


चौकीदार 


ae) 


एकुण : 


Ee) 
ios 


3.2 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.२ पुसद 


उपविभागीय अभियंता 


ae) 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


AJ ae} ae} oc 9८ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O | AJ -O -O 


एकुण : 


-O 
ios 


3.3 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.३ आर्णी 


उपविभागीय अभियंता 


-O 


PASM. AST A2 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


-9 -9 ioe 9८ 


कनिष्ठ लिपीक २ 

टंकलेखक 1 १ | 

वाहन चालक ae 
शिपाई २ 
चौकीदार शिक का 
एकुण १८ 
निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आणी ८८ 
392 


एकुण पदे : 94243 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१८/८३/१७/ मोप्र -२, दिनांक ०५ / ०५/२०१८ चे सहपत्र 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १४ पदांना दिनांक १/३ /२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. क्रं. | विभागाचे नांव व | कार्यरत कर्मचारी कर्मचाऱ्यांचे नांव सर्वश्री सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
पदाचे नांव संख्या 
हिला २ 3 8 दु 
कार्यकारी अभियंता बेंबळा पाटबंधारे विभाग,यवतमाळ 
शिक वाहन चालक शि "ळा अब्दुल खालीक अब्दुल गफार ३१-०३-२०२० 
२ | कुशल कामगार — a जयराम विठ्ठलराव वेळुकर ३१-०७-२०२३ 
3 | रस्ता रुळ्चालक = aa जिवन वामनराव कोषटवार ३०-०६-२०१९ 
४ | मजुर ३ सुभाष खंडुजी बिजनोर ३१-०८-२०२४ 
विजय देवु राऊत ३१-१०-२०१९ 
भैयालाल चिरकुट बेंदरे ३१-०७-२०२४ 
एकुण बें.का.वि. : ६ 
कार्यकारी अभियंता, निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग,यवतमाळ 
[= वाहन चालक २ १)कृष्णा सहदेवराव भोगे ३०/०६/२०१८ 
२)अशोक तुळशिराम चापके ३१-०३-२०२१ 
२ | कुठल कामगार ॥ 2 al ३)सेैअन्वर से.निजाम ३१/०७/२०२२ 
३ | मजुर निळ यनी ४)सुरेश जनार्दन तायडे २८-०२-२०२२३ 
एकुण नै.पै.पु.वि. 1 ४ | 
कार्यकारी अभियंता निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग,यवतमाळ 
I वाहन चालक a ae १)सुरेश सदाशिव तायडे 30-0§-2023 
२ | स्वच्छक a २गजानन श्रीराम इंगळे २९-०४-२०२१ 
३ | मजुर २ ३)पांडुरंग महादेव GRAS ३१-०५-२०२२ 
४ोबाबाराम लक्ष्मण जोगदंडे ३०-०३-२०२२ 
i 


एकुण नि.पै.प्र.वि. 


एकुण रु.अ.आ. पदे : १४ 


